मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा, १९९४ अंतर्गत 
स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य सल्लागार 
समितीमधील अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२३३/आरोग्य- ६ 
गो. ते. रुग्णालय आवार संकुल इमारत, 
१०वा मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: १९ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०२०/प्र.क्र.०३/आरोग्य-६, दिनांक ३०.०४.२०२१ 
२) मा. मुख्य सचिव कार्यालयाची टिप्पणी दिनांक १५.०७.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा, १९९४ व मानवी अवयव प्रत्यारोपण सुधारणा कायदा, २०११ च्या 
कलम १३(आअन्वये आणि मानवी प्रत्यारोपण नियमावली, २०१४ नुसार समुचित प्राधिकाऱ्यास सहाय्य व सल्ला 
देण्याकरिता संदर्भ क्र. ०१ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ३०.०४.२०२१ नुसार स्थापन करण्यात आलेल्या 
राज्य सल्लागार समितीमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा, १९९४ व मानवी अवयव प्रत्यारोपण सुधारणा कायदा, २०११ च्या 
कलम १३(आअन्वये आणि मानवी प्रत्यारोपण नियमावली, २०१४ नुसार समुचित WGA सहाय्य व सल्ला 
देण्याकरिता वरील संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक ३०.०४.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार स्थापन करण्यात 
आलेल्या राज्य सल्लागार समितीमधील अ.क्र.३, ६ ते १० व १२ ते १४ येथील अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती या 
शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११९१७५११०२६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने 


lly signed by Sanjay D: Mahadeshwar 
IN, OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


1 DN: 
S a ny ay PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 


postalCod: 
2.5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531e7420 


D a tt a | वे m र लीक कमळी कात 94A8 


Date: 2023.01.19 18:10:14 +05'30 


(संजय महाडेश्वर) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२३३/आरोग्य-६, दिनांक १९ जानेवारी, 2023 


३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.मंत्री (सा.आ. व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
५) मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
६) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
७) प्रधान सचिव, (सा.आ. व कु.क.), मंत्रालय, मुंबई 
८) सचिव, वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
९) आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
qo) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Co 


99) आयुक्‍त, महानगरपालिका (स्वी 

१२) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

१३) संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

१४) सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा, मुंबई 

१५) सहाय्यक संचालक (माअप्र), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
१६) सर्व कार्यासने, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मंबई 
१७) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


